राज्य योजना सन २०२३-२४ 
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना 
(२४०६-८७११) या योजनेतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र.२४३/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०५ सप्टेंबर, २०२३. 
वाचा :- 

१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२.०४.२०२३. 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र.२४३/फ-१, 
दिनांक २८.०८.२०२३. 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष-१/सी/योजना/प्र.क्र.२१/२०२३-२४/१३३, दिनांक 
३१.०७.२०२३. 

प्रस्तावना :- 


सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाकरिता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना 
(२४०६-८७११) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. १००००.०० लक्ष नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात 
आला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये सन २०२३-२४ मध्ये निधी वितरणाच्या 
अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. 


संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये उपरोक्‍त योजनेंतर्गत रु. २१५०.०० लक्ष निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. 


संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर व यांनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना 
(२४०६-८७११) या योजनेतंर्गत रू. १३२५.०० लक्षचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केले असून 
त्या अनुषंगाने शासन पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ चे परिपत्रक विचारात घेता अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये 
केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६- 
८७११) या लेखाशिर्षांतर्गत रु. ८५०.०० लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार 
खालील अटी व शतींचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 

।. सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन २०२३-२४ मध्ये लेखाशिर्ष क्रमांक २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीवन, ०२, पर्यावरणीय वनिकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे 
संरक्षण, (००) (१८) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६-८७११) 
अंतर्गत उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र.२४३/फ-१ 


॥. योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केळेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 

॥. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत 
केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने 
खर्च करण्यात यावा. 

॥/. सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी 

१९. कार्यबाबींमध्ये खरेदीचा समावेश असल्यास शासनाने विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब 
करुन खरेदी करण्यात यावी. 

Vi. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ चे काटेकोर 
पालन करावे. 

२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ- 

३, दिनांक १२.०४.२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०८१४५२४८३६१९ असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
S | D D E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b 1 e6bae88da52eabb63F1f3ab6 
T U KA RA M 258c7e318f8c37f3ae7c36f2, postalCod: 
t=Maharash 
serial INumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12E 
BA1DBODD8E284883B7BD7FA74DA65D, cn=SIDDESH 
SAWARDEKAR | sta 
Date: 2023.09.08 14:54:42 +05'30' 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपुर/पश्चिम, मुंबई. 
५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), चंद्रपूर. 
६. वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर 
७. उप वनसंरक्षक (वन्यजीव) ठाणे 
८. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक) मध्य चांदा / गोंदिया 
९. महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
१०.फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र.२४३/फ-१ 


शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएळपी : ०८.२३/प्र.क्र. २४३/फ-१, दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२३ 


रोजीच्या सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 
अ.क्र. | वनवृत्त तपशिल वितरीत 
करावयाची 
रक्‍कम 
हिं मुख्य वनसंरक्षक | उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), मध्य चांदा, चंद्रपूर । ५७७५.०० 
(प्रादेशिक), चंद्रपूर | यांचेकडील २३ गावांकरीता प्रति गाव रु. 
२५.०० लक्ष प्रमाणे. 
२ अ.मु.व.सं. (वजी), | उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), ठाणे गावांकरीता | ३७५.०० 
पश्चिम मुंबई. प्रति गाव रु. १५.०० लक्ष प्रमाणे. 
३ वनसंरक्षक उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), गोंदिया १० | २५०.०० 
(प्रादेशिक), नागपूर | गावांकरीता प्रति गाव रु. २५.०० लक्ष प्रमाणे. 
एकूण | १२००.०० 


REKKKKKEK 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


